कृषि व पदुम विभागाच्या कृषि विभागांतर्गत 
असलेल्या अनुरेखक संवर्गास ५ व्या वेतन 
आयोगाच्या थकबाकीवरील व्याज प्रदान 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १९१४/प्र.क्र.९४/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
तारीख: १० मे, २०२१ 
वाचा - शासन निर्णय समक्रमांक दि.१० जानेवारी, २०१९ 


प्रस्तावना:- 

कृषि विभागाच्या अखत्यारितील अनुरेखक संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ५ व्या वेतन आयोगाची 
थकबाकी मिळण्याबाबत कर्मचारी संघटनेने दाखल केलेल्या मूळ अर्ज क्र.४६५/२००८ मध्ये 
मा.महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दि.२२/०७/२०१३ रोजी अर्जदारांना थकबाकीची 
रक्‍कम व्याजासह प्रदान करण्याबाबत आदेश पारित केलेले आहेत. मा.न्यायाधिकरणाचे सदर 
आदेशाविरुध्द मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपील याचिका क्र. ६६७९/२०१४ मधील निर्णय 
शासनाच्या विरुध्द गेल्याने प्रस्तुत प्रकरणात मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुमती याचिका 
क्र.३३८९९/२०१९ दाखल करण्यात आली होती. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली 
विशेष अनुमती याचिका व पुनर्विलोकन याचिका फेटाळण्यात आलेली आहे. 
२. दरम्यानच्या कालावधीत मा.महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दि.२२.०७.२०१३ 
रोजी दिलेल्या आदेशानुसार थकबाकीची व व्याजाची रक्‍कम न मिळाल्याने अनुरेखक संघटनेने 
अवमान अर्ज क्र.५११/२०१४ दाखल केलेला होता. 
३. मा.न्यायाधिकरणाने दि.२२.०७.२०१३ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित अर्जदारांना 
थकबाकीची रक्कम व्याजासह प्रदान करण्याबाबत आदेश पारीत केलेले आहेत. त्यानुसार अनुरेखक 
संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना ५ व्या वेतन आयोगाची थकबाकी अदा करण्याबाबत वित्त विभागाच्या सहमतीने 
उपरोक्त वाचा येथील दि.१० जानेवारी, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल 
विशेष अनुमती याचिकांमधीळल अंतीम निर्णयाच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात आळेली होती. तथापि, 
या शासन निर्णयानुसार व्याजाची रक्‍कम अनुज्ञेय करण्यात आलेली नाही. 
४. अवमान अर्ज क्र.३१/२०१४ मध्ये मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी दि.०८ 
जानेवारी, २०२१ रोजी अंतीम आदेश पारित केले असून मूळ अर्ज क्र.४६५/२००८ मध्ये दिलेल्या 
निर्णयाच्या म्हणजेच दि.२२.०७.२०१३ च्या लगतच्या महिन्यापासून दि.०१.०८.२०१३ ते 
दि.१०.०१.२०१९ पर्यंत ६ टक्के दराने (Simple Interest) सरळव्याज प्रदान करण्याचे आदेश पारित 
करुन सदरचा अवमान अर्ज खारीज केला आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय व 
मा.न्यायाधिकरणाने अवमान अर्जामध्ये दिलेल्या आदेशानुसार संबंधित अर्जदारांना थकबाकीची रक्‍कम 
दि.१५.०५.२०२१ पूर्वी प्रदान करणे आवश्‍यक आहे. अनुषंगाने शासनाने आता, खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १९१४/प्र.क्र.९४/१६अ 


शासन निर्णय :- 
कृषि विभागाच्या अखत्यारितील अनुरेखक संवर्गातील सर्व पात्र कर्मचाऱयांना ५ व्या वेतन 

आयोगाच्या थकबाकीवर दि.०१.०८.२०१३ ते १०.०१.२०१९ या कालावधीकरिता मा. महाराष्ट्र 
प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांनी अवमान अर्ज क्र.५१/२०१४ मध्ये दि.०८.०१.२०२१ रोजी 
दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार ६ टक्के दराने सरळव्याज अदा करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. उपरोक्त बाबीवर होणारा खर्च कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते ज्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची करण्यात 
येतात त्या लेखाशिर्षाखाली खर्ची घालण्यात यावा. 
३. प्रस्तुत शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौ.सं.क्र.१२४/२०२१/सेवा-९, दि. ०७.०५.२०२१ 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१०१५३९०७३५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sugriv Sambhaji 
Dhapate 
(सु. सं. धपाटे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) सोबत अर्जदारांची यादी जोडली 
आहे. 

प्रत, 


१. मा.राज्यपाल महोदयांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.मंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. सचिव (कृषि) यांचे स्विय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) 4, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर. 
८. संचालक (लेखा व कोषागारे), मुंबई-३२ 

९. उप सचिव (सेवा-९), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

१०.उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ १९१४/प्र.क्र.९४/१६अ 


११.उप सचिव, ग्रामविकास व पंचायतराज विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२.उप सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.संबंधित विभागीय कृषि सह संचालक/जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे) 
१४.कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

१५.अधिक्षक (वेतन पथक), सर्व जिल्हे 

१६. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधि लेखा हिशोब, मुंबई 

१७.उपमुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधि लेखा हिशेब, सर्व जिल्हे 

१८. ट्रेसर्स असोसिएडान, कृषि खाते, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१९.संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि), पुणे) 

२०.निवड नस्ती /१६ अ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


